महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत 
कृषि महाविद्यालय, नंदुरबार या 
महाविद्यालयास सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षात आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जून, २०२४. 


संदर्भ : १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०२४. 
२) नियंत्रक, महात्मा फुळे कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/लेखा-२/२१०/२०२४, 
दि.०४.०४.२०२४. 
३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-बीयुडी-२०२४/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, 
दि.१६.०५.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषि विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान या योजनेंतर्गत ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) करीता निधी वितरीत 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी संदर्भाधीन क्र.२ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यासअनुसरुन, संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये 
आदिवासी विकास विभागाने नंदुरबार कृषि महाविद्यालळयाकरीता २४०१ ८२९१ या लेखाशिर्षातंर्गत ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) या बाबीकरीता निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता दिलेळी आहे. सदर 
मान्यतेस अनुसरुन सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदीतून महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत कृषि महाविद्यालय, नंदुरबार या महाविद्यालयास ३६, सहायक अनुदाने(वेतन) 
करीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरीता " मागणी क्र. टी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २४०१, पीक संवर्धन, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६, जनजाति क्षेत्र उपयोजना, (०१ ) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
(03) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२४०१ ८२९१) या योजनेंतर्गत ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) या बाबीकरीता निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-ओ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२४-२५करिता । या शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पीत तरतूद वितरीत करावयाचे 
अनुदान 
शिळ ल्ल २ ३ शिंका आळ ५ 
कृषि विद्यापीठांना सहायक | (२४०१ ८२९१) | ३६, सहायक ४९६.८२ ८२.८० 
अनुदान (कार्यक्रम) । अनुदाने (वेतन) 
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, 
राहुरी अंतर्गत नंदुरबार 
येथील कृषि महाविद्यालय. 
०१, पीकसंवर्धन 
एकूण ४९६.८२ ८२.८० 


2. 


सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शातींच्या अधिन राहून वितरीत 


करण्यात येत आहे. 


१, 


वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


. वरील मंजूर अनुदानाचा प्रत्यक्ष खर्च, मंजूर पदसंख्या व वितरीत अनुदानाचा विनियोग कृषि 


विद्यापीठाने प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस शासनास सादर करावा. कृषि विद्यापीठाने 
उपलेखाशिर्ष / गट / योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील जी 
पदे / बाबी, योजनांतर्गत योजना म्हणून पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे, त्या 
पदांचे वेतन व भत्ते आणि अनुज्ञेय बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. काही पदे रिक्‍त असल्यामुळे 
अथवा अन्य बाबी / कारणांमुळे एखाद्या योजनेखाली अनुदान अखर्चित राहिल्यास सदर 
अनुदान पुढील महिन्यामध्ये वितरीत करण्यात येणाऱ्या अनुदानामध्ये समायोजित करावे. 
तथापि, सन २०२४-२५ मध्ये उपलब्ध झालेले अनुदान मंजूर मासिक वितरण विवरणपत्रानुसार 
खर्च करणे अनिवार्य राहील. 


. उपलेखाशिर्षनिहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी कोणत्याही 


कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी 
शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा 
खर्च करु नये. 


. प्रत्येक उपलेखाशीर्ष / गट / योजना आणि बाब निहाय स्वतंत्र लेखे / हिशोब ठेवावेत. 
. सन २०२४-२५ मधील अनुदानाची मागणी करताना, विद्यापीठाने दरमहा १० तारखेपर्यंत 


योजनानिहाय वितरीत केलेले अनुदान, प्रत्यक्ष खर्च आणि शिल्लक अनुदान याबाबतचा अहवाल 
सादर करावा. यापुढे अनुदानाची मागणी सादर करताना, पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानातील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-ओ 


शिल्लकीची प्रस्तावित मागणीशी सांगड घालून, प्रत्यक्षात आवश्‍यक तेवढ्याच अनुदानाची 
मागणी करण्यात यावी. 

६. विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम wert उपरोक्त अटी व arid 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 

७. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांनी वरीलप्रमाणे " मागणी क्र. टी- 
५, २४०१- पीक संवर्धन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२४०१ 
८२९१ ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) व ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)" या उपशीर्षांतर्गत 
वितरीत करण्यात आलेले उपरोक्त अनुदान नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी 
यांना अदा करण्याबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 

८. याप्रित्यर्थचा खर्च सन २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 
तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष मंजूर अनुदान 
मागणी क्र. टी-५, २४०१- पीक संवर्धन, रु.८२,८०,००० 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, 
(०१)जनजाती क्षेत्र उपयोजना , 
(०१)(०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), २४०१ ८२९१ 
३६,सहायक अनुदाने (वेतन) 


३. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाच्या दि.०१.०४.२०२४ च्या परिपत्रकातील 
तरतुदींस अनुसरुन तसेच, आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी- 
२०२४/प्र.क्र.०७/कार्यासन-६, दि.१६.०५.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०६०५१७३९५९५६०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
UMESH NARAYAN 1. 1111100000 य 


5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdf6c8e 


95d1969e585fffe, postalCode=400032, ‘Maharashti 
H A N D ) IWAD F INumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1 269BD88D631F3F3C2BEF 
6E1CA70CC9A4E30954011F, 'UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


Date: 2024.06.05 17:54:55 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री, कृषि व पदुम विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२४/प्र.क्र.९६/७-ओ 


२. मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

६. महासंचालक / सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

७. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 

८. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
९. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर 
१०.महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) /महाराष्ट्र १/२,मुंबई / नागपूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर, जिल्हा अहमदनगर. 

१२.उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. 

१३.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१४.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१५.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखा, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७.निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८.उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग(कार्या-६ व कार्या-९) मंत्रालय, मुंबई. 

१९.वित्त विभाग (व्यय १/ अर्थसंकल्प - १३ / अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
२०.कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्रमांक - २अ कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


